महाराष्ट्र आदिवासी विकास सेवा गट- अ मधील 
सहायक आयुक्त / वरिष्ठ संशोधन अधिकारी / 
प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या पदावरील तात्पुरत्या 
पदोन्नतीबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बढती-१७२०/प्र.क्र.८३/का.१५ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १४ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.१५६/ 
का.१२, दि.२८/०४/२०१५. 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ का.१२, 
दि.१६/०७/२०१५. 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र आदिवासी विकास सेवेतील सहायक प्रकल्प अधिकारी / संशोधन अधिकारी व 


तत्सम गट- ब (वेतनस्तर S-94 : ४१८००-१३२३००) संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना सहायक आयुक्‍त 


/ वरिष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) गट- अ या संवर्गात (वेतन संरचना रुपये 
5-२० : ५६१००-१७७५००) या आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात येत 
आहे. 


२. शासन निर्णय दि.२७.०८.२०१९ अन्वये वरिष्ठ संशोधन अधिकारी या सरळसेवेच्या 


कोट्यातील पदावर देण्यात आलेल्या तदर्थ स्वरुपातील खालील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती या शासन 
निर्णयान्वये सहायक आयुक्‍त / वरिष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या 


पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदांवर तात्पूरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 
अ. अधिकाऱ्यांचे नाव मूळ प्रवर्ग शेरा 


क्र. 
१ | श्री. आत्माराम उकंडी धाबे अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात 
२ | श्री. शिवानंद रामकृष्ण पेढेकर इमाव | तसेच यापूर्वी सरळसेवेच्या कोट्यात 
3 
४ 


श्री. प्रविण देवरावजी लाटकर | इमाव । दिलेली तदर्थ पदोन्नती ही पदोन्नती 
श्रीम. मिनाक्षी नारायण उन्हाळे | खुला | कोट्यातील पदांवर तात्पूरती पदोन्नती 
दु श्री. निलेश भागचंद्र अहिरे इमाव करण्यात येत आहे. 


३. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ का.१२, 
दि.२८/०४/२०१५ आणि शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५ 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बढती-१७२०/प्र.क्र.८३/का.१५ 


/प्र.क्र.१५६/का.१२, दि.१६/०७/२०१५ नुसार पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विहित केलेल्या महसूली 
विभाग वाटप नियम, २०१५ मधील तरतुदींच्या अधिन राहून खालील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांना 


त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद 
1 १_| २ 3 |... ee 
i . श्री. निरज सुधाकरराव वरिष्ट संशोधन अधिकारी, रिक्‍त पदावर 
मोरे .ज.प्र.त.स., चंद्रपूर 
२. श्री. विकास शामराव प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र., देवरी रिक्त पदावर 
राचेलवार 
३. श्रीम. देवकन्या दगडू प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र., रिक्‍त पदावर 
भालेकर गाव 
४. श्रीम. हेमलता भिकचंद सहायक आयुक्‍त, आयुक्तालय, | श्री. अविनाश चव्हाण, 
गव्हाणे दिवासी विकास, नाशिक सहायक आयुक्‍त यांच्या 
पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर 
५. श्रीम. पल्लवी अनिल रिष्ट संशोधन अधिकारी, रिक्‍त पदावर 
Booch .ज.प्र.त.स., औरंगाबाद 


४. वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आळेली तात्पुरती पदोन्नती ही खालील अटी व शा्तींच्या अधिन 


राहून देण्यात येत आहे. 


१) पदोन्नती व सरळसेवा कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 


सेवाजेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./”१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या 


पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


रट 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 


निवडसूचीतीळ व पदोन्नतीसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा 


कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


AN 
~~ 


पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदावर देण्यात येत असलेली सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपाची 


असून, ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


५. तात्पुरत्या पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीचे 


आदेशा प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसाच्या आत हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे ते विहित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बढती-१७२०/प्र.क्र.८३/का.१५ 


मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना नियुक्‍ती नको असे समजून, शासन 


निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२/०९/२०१६ मधील 


तरतुदींनुसार त्यांच्या केलेल्या निवडीने नियुक्त्या रद्द करण्यात येतील. 


६. तात्पुरत्या पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना नविन पदावर रुजू 


होण्यासाठी कार्यालय प्रमुख / विभागप्रमुखांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधिताना सूचना द्याव्यात. 


तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर त्याचा अहवाल आयुक्‍त, आदिवासी विकास 


आणि आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


७. तात्पुरत्या पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या 


ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांनी अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये. यासंदर्भात त्यांचे लक्ष 


सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दि.३०/०८/१९८२ अन्वये 


दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. तसेच नियुक्ती रद्द करणेसाठी कुठल्याही स्वरुपाचे आवेदन 


करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाई पात्र ठरतील यांची संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११४१७२२२४५५२४ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digital d by GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 
He rnment Of Maharashtra, ou=Tribal Development 
Depart 4 talCode=: harashtr 


400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=692454783803b 1 bf08be0ff2505a01 eb578c61edfbb827457b 
0067, 


57041 ' 
seriaINumber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd3489ca1 
4b4e0f644bf05a04e89c, cn=GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 


Date: 2021.01.14 17:26:00 +05'30' 


(भा.र.गावीत) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

८. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक/ अमरावती / नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बढती-१७२०/प्र.क्र.८३/का.१५ 
९. सर्व सह/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 
११.सर्व अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१४.संबंधित अधिकारी, 
१५. निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


